नदीजोड प्रकल्प समन्वय कक्षाच्या रचनेत 
सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२०/प्र.क्र.८७/आस्था (पुनर्रचना) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-८ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०१९ / ७५ /२०१९/जसंअ, 
दि.१९.०९.२०१९ 
२) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांकः आढावा - २०२० /प्र.क्र.८७/आ.(पुनर्रचना), 
दि.१०.१२.२०२० 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील विशेषत: नाशिक व औरंगाबाद विभागातील पाणी टंचाई समस्या विचारात घेता, नदी 
जोड प्रकल्पाच्या कामासाठी स्वतंत्र पदनिर्मिती होईपर्यंत सदर प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल 
तयार होऊन प्रशासकीय मान्यता मिळेपर्यंत तात्पुरती व्यवस्था म्हणून संदर्भाधीन शासन निर्णय, 
दि.१०.१२.२०२० नुसार नदीजोड प्रकल्प समन्वय कक्ष, नाशिक स्थापन करण्यात आला आहे. सदर 
नदीजोड प्रकल्प समन्वय कक्ष मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, जलसंपदा विभाग, नाशिक या 
कार्यालयांतर्गत कार्यान्वित करण्यात आले आहे. 


२. नदी जोड प्रकल्प समन्वय कक्ष, नाशिक या कक्षासाठी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधीक्षक 
अभियंता, वळण योजना गोदावरी खोरे, नाशिक या पदाचे कामकाज अधीक्षक अभियंता, उपसा सिंचन 
योजना, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक हे पाहतात. परंतु अधीक्षक अभियंता, वळण योजना 
गोदावरी खोरे, नाशिक या पदाची बहुतांशी कामे अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, अहमदनगर या कार्यालयाशी निगडित असल्याने सदर पदाचे काम अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांनी पहावी अश्शी शिफारस मुख्य अभियंता, 
नदीजोड प्रकल्प समन्वय कक्ष, नाशिक यांनी केळी आहे. त्यामुळे अधीक्षक अभियंता, वळण योजना 
गोदावरी खोरे, नाशिक या पदाचे कामकाज अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
अहमदनगर यांनी पाहण्याबाबत सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. त्यानुसार शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२०/प्र.क्र.८७/आ (पुन) 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्र. (२) येथे नमूद दिनांक १०.१२.२०२० अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या नदीजोड 
प्रकल्प समन्वय कक्ष, नाशिक या कक्षाच्या रचनेतील अ.क्र.२ येथील काम पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये 
खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे :- 


नदीजोड प्रकल्प समन्वय कक्ष, | सद्य:स्थितीत काम पाहणाऱ्या  बदलानंतर काम पाहणाऱ्या 
नाशिक या कक्षासाठी नियुक्‍त अधिकाऱ्याचे पदनाम व अधिकाऱ्याचे पदनाम व 
करण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे कार्यालयाचे नाव कार्यालयाचे नाव 
पदनाम 
अधीक्षक अभियंता, वळण योजना | अधीक्षक अभियंता, उपसा | अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, 
गोदावरी खोरे, नाशिक. सिंचन योजना, मध्यवर्ती लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
संकल्पचित्र संघटना नाशिक. । अहमदनगर. 


२. नदीजोड प्रकल्प समन्वय कक्षाची कार्यपध्दती संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १०.१२.२०२० 
प्रमाणेच राहील. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११०८१७०५३७५६२७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rakhi Sachin Chavan 
Date: 2021.11.08 17:09:21 +05'30' 


(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, जलसंपदा विभाग 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा.उपसभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद व संसद सदस्य, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२०/प्र.क्र.८७/आ (पुन) 


८ 

8 

१०) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव 

११) मा. मंत्री (खारभूमी) यांचे खाजगी सचिव 

१२) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक 

१३) मा.राज्यमंत्री (खारभूमी) यांचे स्वीय सहायक 

१४) मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य. 

१६) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

१७) अ.मु.स./प्र.स./सचिव (ज.सं.प्र.व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०) महालेखापाल १व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 

२१) महालेखापाल १व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई/ नागपूर 

२२) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२३) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा (मेरी), नाशिक. 
२४) सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

२५) मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, जलसंपदा विभाग, नाशिक 

२६) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

२७ आंतर वित्तीय सल्लागार व सह/उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२८) सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२९) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर 

३०) अधीक्षक अभियंता, उपसा सिंचन योजना, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 
39) अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे. 

३२) कार्यकारी अभियंता, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक. 

३३) कार्यकारी अभियंता, गिरणा नदी खोरे प्रकल्प विभाग, नाशिक. 

३४) कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे 

३५) कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


